जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्या कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-अस्थाप २०१६ /प्र.क्र.३८/कामगार-९ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ७ ऑक्टोबर, २०१९ 


पहा :- १) शासन निर्णय क्र. अस्थाप-२०१६/प्र.क्र.३८/कामगार-९,दिनांक ०१ एप्रिल, २०१९. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 

प्रस्तावना :- 

मुंबई हहर जिल्हयातील कामगार देय व श्रमिक नुकसान भरपाई वसूलीसाठी जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांचे 
कार्यालयांतर्गत सन १९७१ पासून ८ अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. सदर आठ पदांना त्यानंतर वेळोवेळी 
शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदरहू पदांना उपरोक्‍त अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०१ एप्रिळ,२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी दिली होती. शासनाने याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 
शासन निर्णय :- 

मुंबई शहर जिल्हयासाठी कामगार देय व श्रमिक नुकसान भरपाई वसूलीसाठी जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांचे 
कार्यालयांतर्गत असलेल्या व खाली नमूद केलेल्या आठ अस्थायी पदे, वित्त विभागाने त्यांच्या क्रमांक डीबीबी- 
१०९७/प्र.क्र.२६/अर्थसंकल्प-१९, दिनांक २०.१२.१९९७ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटीस तसेच सहा किंवा सहा 
महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यात यावीत या अटीस अधीन राहून दिनांक ०१.१०.२०१९ ते 
२९.०२.२०२० पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन याद्वारे मंजूरी देत आहे. 

कामगार भविष्य निर्वाह निधी व संकीर्ण तरतूदी अधिनियम, १९५२ व इतर अधिनियमाखालील देय रकमांच्या 


वसूलीसाठी खालील पदे :- 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
।__१___| तहसिलदार (राजपत्रित) | S-98: ५५१००-१७५१०० १ 
२ रोखपाल तथा लिपिक । 5-६: १९९००-६३२०० १ 
3 लिपिक /टंकळलेख 5-६: १९९००-६३२०० q 
i ee महसूल निरीक्षक 8-६: १९९००-६३२०० १ 
षु नोटीस वाहक 5-३: १६६००-५२४०० १ 
& Rr | 5-१: १५०००-४७६०० १ 
एकूण & 
श्रमिक नुकसान भरपाई अधिनियमाखालील देय रकमांच्या वसुलीसाठी पुढीलप्रमाणे अस्थायी प । 
1७ | कनिष्ठ लिपिक 5-६: १९९००-६३२०० 9 
८ रीस वाहक 5-३: १६६००-५२४०० १ 
एकूण २ 
एकूण (६5२) एकूण ८ पदे 


वरील पदधारकांना जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा यांचे कार्यालयातील अशाच प्रकारचे वसूलीचे काम 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे विशेष भत्ता, वाहन भत्ता तसेच शासनाचे वेळोवेळी मंजूर केलेले इतर भत्ते देण्यात 
यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप २०१६ /प्र.क्र.३८/कामगार-९ 


या पदांच्या वेतन व भत्ते यासाठी होणारा खर्च हा "मुख्य लेखाशीर्ष २२३०-कामगार व सेवायोजन (०१) कामगार १११ 
कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता (००) (०२) कामगार भविष्य निर्वाह निधी व इतर अधिनियम यासंबंधीचे खर्च (२२३० 
०६१२) मागणी क्रमांक के-४" या शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन, तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरिताच्या मंजूर 
अनुदानातूनच भागविण्यात यावा. 

प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक ४ ऑक्टोबर,२००४ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

वरील पदे कामगार विभागांतर्गत कामगारांना देय असलेल्या तथापि, प्रलंबित रकमांच्या वसूलीच्या कामाव्यतिरिक्त 
कामगार विभागाशी संबंधित कामे जसे की, बाळ कामगार निर्मूलन करण्यासाठी करावयाची कामे व इतर कामगार कायद्याची 
अंमलबजावणी विषयक कामांव्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही कामांसाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी वापरु नयेत तसेच वित्त विभागाच्या 
क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. ११ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार व सदर पदांच्या आकृतीबंधाची कार्यवाही विहीत वेळेत पार पाडण्यात येईल केवळ या 
अटींवर वरील पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१९१०१५१५१९१०१८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: postalCode=421301, st=Maharashti 
G H A N A S HY A M 2.5.4.20=fca734170ed8d5a35 1c6a072c8be8b677ae3 1 e0d8a30780ddbdfa5 
90d 


2.5.4.45=0321006538620D001EE962E1EF8CBF6A49COBA382EB9D4B391F4 


B8291EA50D68927D08, 
serial INumber=947baa00a868d0354e4701 9e5609bcccbc77f0fd538d48adec 
LE 


0९42529682 1=GHANASHYAM CHHAGAN ॥॥॥॥ 
Date: 2019.10.15 15:22:12 +05'30' 


(जी.सी.मंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. कामगार आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य), बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 

२. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा, जुने जकातघर, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. (५ प्रती) 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९)/(व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

७. कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
८. निवड नस्ती (कामगार-९), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


